महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- अधीक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-३१२१/प्र.क्र १५१ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले 
आहेत. सदर अधिनियमातील SSA ४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात 


नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्य बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

क्र. कार्यालय 

Ea २ 3 (Pace 

चिं श्री. cal सुरेशराव मुगल, अधीक्षक, वे. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी । विनंतीनुसार 
व भ.नि.नि. पथक (माध्य.), अकोला. पथक (प्राथ.), अमरावती. रिक्‍त पदावर 

२ | श्री. विठ्ठल दिगंबर ढेपे, अधीक्षक,वे.व| अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी । विनंतीनुसार 
भ.नि.नि. पथक (माध्य.),जि.सांगली पथक (प्राथ.), जि.सोलापूर. रिक्‍त पदावर 

3 श्रीमती किशोरी are करमुसे, अधीक्षक, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी । विनंतीनुसार 
वे. व भ. नि. नि. पथक (प्राथ.), पथक (माध्य.), जि.सांगली रिक्‍त पदावर 
जि. कोल्हापूर 

४ | ait. प्रमोद झ्यागुजी सोनटक्के वे. व भ.| अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी| विनंतीनुसार 
नि. नि. पथक (माध्यमिक), जि. यवतमाळ| पथक. (माध्य.), नागपूर TER) रिक्‍त पदावर 

५ | Sth. संजयकुमार रामदास झापे, अधीक्षक, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी| विनंतीनुसार 
वे. वभ. नि. नि. प. (प्राथ.), पथक (माध्य.), जि. अकोला रिक्‍त पदावर 
जि. वाशिम 

६ | aft. प्रकाश मधुसुधन मिश्रा, अधीक्षक, वे. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह Pet) विनंतीनुसार 
वभ. नि. नि. प. (प्राथ.), सोलापूर पथक (माध्य.), जि.सोलापूर. रिक्‍त पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२१/प्र.क्र १५१/प्रशा-२ 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदळी झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. सदर SAA आदेठशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०८३०१७०२११२४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK VIJAY ७ 


ELAR 
HARASH’ 
=Mi 


cou=SCHOOL EDUCATION 


ea72b21 sa 
1D62CA529C327D7, 
sel 8E3FEACSACB1 1 AE3D9464A8A336D7067314E8F58B632FCBB7 
85 498, 00६६740९1४ SHELAR 
De 0 17:04:46 +05'30" 


(दीपक ren) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्ष्ण परिषद, पुणे. 
) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था 
) 
) 
) 


संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 

१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३.निवडनस्ती,प्रशञा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


